सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ९ , अंक १८ ] 

गुरुवार ते बुधवार , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , 

[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक – अमरावती विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५०८ . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 

१-२ 


२-१५ 


No. SPP - 1222-3598 - C.R. - 13 - D - XIV.— 


Reg . No. / NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शके १ ९ ४५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग एक अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400032 , Dated 29th March , 2023 . 


NOTIFICATION 


पृष्ठे 


१-५८ 


In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
( Act No. 2 of 1974 ) , the Government of Maharashtra hereby appoints Adv . Shri Vinod Pralhadrao Phate " Special Public 
Prosecutor " for conducting the Case bearing No. 08 / 2020 pending before Hon'ble Additional Sessions Court , Akola 
which is arising out of C. R. No. 172-2019 registered at Mana Police Station , Dist . Akola ; 


2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Mahrashtra Law Officers 
( Appointment , Condition of Service and Remuneration ) Rules 1984 ; 


3. Lump sum fees fo Rs . 2,50,000 ( Rupees Two Lakh Fifty Thousand only ) as quoted by Adv . Shri Vinod 
Pralhadrao Phate has been already deposited by the applicant Shri Sunita Digambar Sautkar to the Government , vide 
R.B.I. Challan No. 7478 , dated 28th March , 2023. The amount will be paid to Adv . Shri Vinod Pralhadrao Phate after 
completion of the case . 

अ.- एक -१ ( १५२५ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

4. The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reasons . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५० ९ . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक कावि - उप- भू.सं. म.स.- ३४-२०२३ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक कक्ष ७ : २- प्रअभूसं - ८४६-२०२१ , दिनांक ७ 
मे , २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . घर क्रमांक 


( १ ) 


१ 

२ 

३ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-२०२०-२१ , गाव हिंगणा दादगांव , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा ( बुडीत गावठाण ) 

संपादन क्षेत्र 


1 


( २ ) 


१ 

२ 

३ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


VAISHALI P. BORUDE , 
Section Officer . 


खुले 

( ३ ) 

चौ . मी . 


0,00 


१४.०३ 

१ ९९ .४ ९ 


बांधकाम 

( ४ ) 

चौ . मी . 


११३.८२ 

२६.०२ 

१५७.३७ 


एकूण 

( ५ ) 

चौ . मी . 

११३.८२ 

४०.०५ 

३५६.८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची – एक - चालू 

( ३ ) 
चौ . मी . 

0,00 


( १ ) 


४ 

५ 

६ 

७ 

८ 


१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 


२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 


( २ ) 


२० 


५ 


६ 

७ 

८ 


१० 

११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 


२५ 


२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 


३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 


१२८.१५ 

४ ९ .२ ९ 

४८.६० 

१५.४६ 

२७.७५ 

७ ९ .४६ 

0,00 


७२.६८ 

८८.१७ 


६७.१६ 

१२०.९ १ 

१४४.५ ९ 


0,00 

३ ९९ 

0.00 


१.५८ 


0,00 


३२.४६ 


0,00 


९ .७६ 

१५.०६ 

८२.९ ५ 

०.७८ 

६६.२२ 

६.५६ 

३७.५८ 

१६५.६ ९ 

१८५.६३ 

९ .०७ 

०.७६ 


0,00 


0,00 


0,00 


१२.९ ५ 

0,00 


0,00 


0,00 


९ १.३८ 

२४.७ ९ 

४.८३ 

५.२० 


( ४ ) 

चौ . मी . 

१०२.५५ 

१०४.७२ 

६ ९ .७ ९ 

५७.५ ९ 

४८.२८ 


0,00 


९ ७.१० 

२१.२ ९ 

१२१.३० 

११०.९ ५ 

९ ४.१७ 

७०.३४ 

0,00 

८०.९ ५ 

४८.८२ 

६२.६४ 

५४.७६ 

२२.३० 

५४.०२ 

४ ९ .६५ 

२८.६३ 

३८.३० 

६ ९ .० ९ 


0,00 


४३.७५ 

३२.३८ 

६२.६२ 

१३२.१५ 

१००.८४ 


२२.६६ 

२ ९ .०७ 

१७.९ ८ 

२१.६६ 


५२.८८ 

५८.८८ 

४१.२५ 

३०.३८ 

२४.८५ 

१२४.९ १ 


0,00 


३६.१२ 

२५.४ ९ 


( ५ ) 

चौ . मी . 

१०२.५५ 

२३२.८७ 

११ ९ .०८ 

१०६.१ ९ 

६३.७४ 

२७.७५ 

१७६.५६ 

२१.२ ९ 

१ ९३.९ ८ 

१ ९९ .१२ 

१६१.३३ 

१ ९ १.२५ 

१४४.५ ९ 

८०.९ ५ 

५२.८१ 

६२.६४ 

५६.३४ 

२२.३० 

८६.४८ 


४ ९ .६५ 

३८.३ ९ 

५३.३६ 

१५२.०४ 

०.७८ 


१० ९.९ ७ 

३८.९ ४ 

१००.२० 

२ ९ ७.८४ 

२८६.४७ 

३१.७३ 

२ ९ .८३ 

१७.९ ८ 

२१.६६ 

५२.८८ 

७१.८३ 

४१.२५ 

३०.३८ 

२४.८५ 

२१६.२ ९ 

२४.७ ९ 

४०.९ ५ 

३०.६ ९ 


३ 


४ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी मे ४ - १० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

, 


( १ ) 


४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 


( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे वर्णन कामासाठी 

समाजाला मिळणारे लाभ 


४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५०/१ 

५०/२ 

५०/३ 

५०/४ 

५०/५ 


५१ 

५२ 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) 

चौ . मी . 


१ 


९ .२४ 

१३.८७ 

७६.२४ 

५.९ ४ 

३७.९ ० 

१२ ९ .०० 

२ ९ .०३ 

२३१.०३ 

१७७.५६ 

३८७.६४ 

४३.३८ 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


२८५३.८१ 


( ४ ) 

चौ . मी . 


0,00 

३०.०८ 

१५३.८८ 

७०.१२ 

८७.७ ९ 

१०७.५१ 

८२.१७ 

0,00 


एकूण 

टीप : - १. बांधकाम क्षेत्रात फक्त तळमजला क्षेत्राचा समावेश आहे . 

२. उपअधिक्षक , भूमि अभिलेख , नांदूरा यांचे पत्र क्र . ६८८६ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , २०२२ व यंत्रणा यांचे संयुक्त पाहणी अहवालानुसार 
घर क्र . ५०/४ येथे २०.९ ० चौ . मी . व घर क्र . ५०/५ येथे ३१.३२ चौ . मी . आकाराचे टिणशेड असून बांधकाम नसल्याने बांधकाम क्षेत्र शून्य 
दर्शविण्यात आले . 


0,00 

४०.५० 

८२.०० 


३२१६.३७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


१७५ व १७८ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गाव नारखेड , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


( ५ ) 

चौ . मी . 


९ .२४ 

४३.९ ५ 

२३०.१२ 

७६.०६ 

१२५.६ ९ 

२३६.५१ 

१११.२० 

२३१.०३ 

१७७.५६ 

३२८.१४ 

१२५.३८ 


६०७०.१८ 


जिगांव प्रकल्प . 

जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 

सिंचन क्षेत्र निर्मिती होवून शेतीसाठी पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 


अंदाजित क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . 
आर 

३६८ 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 

टीप : -उक्त जमिनीचे नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( मध्यम प्रकल्प ) , बुलडाणा , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा येथे निरीक्षण करता 
येईल . 

दिनांक २१ एप्रिल , २०२३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४ - १० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक कावि - कक्ष -७ : २- प्रअभूसं- ३८८-२०२३ – 

66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक एम . आय . एस . ११-२०१४ - सी . आर . ७१ - ओ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल : 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगाव जा . यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.- एक -२ ( १५२५ ) . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-२०२२-२०२३ , मौजा निमकराड , तालुका जळगाव जा . , जिल्हा बुलडाणा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

गावाचे नाव 
( २ ) 

( १ ) 

( ३ ) 


१ 

२ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


निमकराड 

निमकराड 


१०८ 

१०८ 


एकूण 


( ४ ) 


हे . 


आर 

०८१ 

० ८३ 


१६४ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प , नांदुरा , जि . बुलडाणा 

जिगांव प्रकल्पाच्या पुच्छ कालव्याकरीता मौ . निमकराड , ता . जळगाव जा . या शिवारातील 
संपादित करावयाचे खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार 
आहे . त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी , भूमिहिन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( Standard of Living ) सुधारणा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची – तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापीत 
होत नसल्यामुळे पुनवर्सन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली- ११० ००३ क्रमांक जे - १२०११-२२ 
२००७ - आयएआय , दिनांक ११ फेब्रुवारी , २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण 
क्र . ०२ , कलम ०६ ( २ ) चे परंतुकानुसार - provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact 


अनुसूची- चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


Assessment is required under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating 
to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


( ब ) 

( क ) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहिन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार 
असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक - यांची संमती आहे . तसेच , सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून 
अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 

निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


दिनांक ११ एप्रिल , २०२३ . 


: 


: 


टीप – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगाव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४ - १० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५११ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापन करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये . 
क्रमांक कावि - अका- भूसंपादन - मौ . पेसोडा - ४५५-२०२३ – 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक एम.आय. एस . ११-२०१४- सी . आर . ७१ - ओ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

66 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 


७ 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगाव जा . यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५ - २०२२-२३ , मौजा पेसोडा , तालुका संग्रामपूर , जिल्हा बुलडाणा 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 


९ २ 

९ २ 


( ३ ) 

हे आर 


२७० 

१६५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४- १० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची – एक – चालू 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


( १ ) 


३ 

४ 


५ 


६ 


७ 

८ 


९ 


९ २ 

९ ४ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ६ 

९ ७ 


: — 


एकूण 


( ३ ) 
हे . आर 


१६५ 

१०४ 


१६१ 

२३८ 

२३० 

०८१ 

० २१ 


१४ ३५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प , तालुका नांदुरा , जि . बुलडाणा 

जिगांव प्रकल्पांतर्गत मौजे इटखेडा , तालुका संग्रामपूरचे पुनर्वसनाकरिता मौजे पेसोडा , 
तालुका संग्रामपूर येथील १४.३५ हे . आर , खाजगी जमिनीचे भूसंपादन . 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार 
आहे . त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी , भूमिहिन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( Standard of Living ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची – तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत असल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापीत 
होत नसल्यामुळे पुनवर्सन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली- ११० ००३ , क्रमांक जे - १२०११ 
२२-२००७ - आयएआय , दिनांक ११ फेब्रुवारी , २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण 
क्र . ०२ , कलम ०६ ( २ ) चे परंतुकानुसार - provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact 
Assessment is required under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating 

to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहिन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार 
असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक - यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून 
अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही . 


( ब ) 

( क ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


बुलडाणा : 

दिनांक १३ एप्रिल २०२३ . 


: 


निरंक 

: - शासकीय अधिसूचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक आर . 
पी.पी.ए. २०१५ - र - ओ , दिनांक १० जून , २०१५ . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगाव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


९ 


डॉ . ह . पि . तुम्मोड , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं. अका- कावि- २४३-२०२३ . – 


66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 
अ.- एक -३ ( १५२५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


१० 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२१-२२ , गाव रोहणखेडा , तालुका व जिल्हा अमरावती 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अ . क्र . 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


१ 

२ 


३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


P 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 


१ 

२ 

३ 

१४ पै . 

१४ पै . 

१४ पै . 

१४ पै . 

१४ पै . 

१४ पै . 

१५ पै . 

१५ पै . 

१५ पै . 

१५ पै . 

१५ पै . 

२१ पै . 

२१ पै . 


२२ 

७६ पै . 


पै . 


७६ 

७६ पै . 


७६ पै . 

७६ पै . 

७६ पै . 

८६ पै . 

९ ३ पै . 


है 
. 


आर 


० २३ 

१६३ 

० ८४ 


४०० 

१२० 

०८१ 

२०१ 

१४५ 

०८१ 

१२१ 

० ९ ३ 

१६२ 

० ४० 


१२१ 

० २१ 

०२१ 

० ७० 

० ४१ 

० ६० 

० ३६ 

०८० 

० ६० 


● 


० ३३ 

०४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , 
मे 


( १ ) 


२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 


५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 


६१ 

६२ 

६३ 

६४ 


अनुसूची– एक – चालू 
( २ ) 


७७ 

१०२ पै . 

१०२ पै . 


१०२ पै . 

१०२ पै . 


१०२ पै . 

१०२ पै . 

१०२ पै . 

७८ 


८०/१ 

८०/१ 

८०/२ 

८१ पै . 

८१ पै 

८१ पै 

८१ पै . 


९ ५ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

९ ४ पै . 


९ ४ पै . 

१०० पै . 

१०० पै . 

१०० पै . 

१०० पै . 

१०० पै . 

१००/१ पै . 

१००/१ पै . 

१००/१ पै . 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 


१० ९ 

११७ 

११० 


( ३ ) 
हे . आर 

२४४ 

० ८७ 

० ४० 

० ४० 

० ४० 

१५२ 

०५८ 

० ९ ८ 

२४३ 

२५८ 

२५६ 

०४५ 

० ६४ 

०१५ 

० ५२ 

० ३२ 

० ८ ९ 

० ९९ 

० ६४ 

१४० 

० १५ 

०२१ 

० २१ 

०८१ 

० ३२ 

० ३२ 

० ३३ 

० ३३ 

११८ 

०७५ 

० ८२ 

०६५ 

० ७० 

०५१ 

१४४ 

१२५ 

१११ 

१०३ 

० ४२ 


शके १ ९ ४५ 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४- १० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची – एक – चालू 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

सामाजिक मिळणारे लाभ 


( १ ) 


६५ 

६६ 

६७ 


६८ 

६ ९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 


१११ 

११४ पै . 

११५ 

११६ 

११८ पै . 

११८ पै . 


1— 


११ ९ 

१२० पै . 

१२० पै . 

१२० पै . 

१२५ पै . 

१२५ पै . 

१२६ पै . 

१२६ पै . 

१२७ पै . 

१२७ पै . 

१२८ पै . 

१२८ पै . 

१२८ पै . 


१२८ पै . 

१२८ पै . 

१३० 


एकूण 


( ३ ) 

हे . आर 

० ९९ 

१६५ 

० ९ ७ 

० ९ ८ 

०७५ 

० १७ 

० ६३ 

० ९ ५ 

० ९ ५ 

० ९ ४ 

४१७ 

० ८३ 

१७५ 

० ६७ 

० ७२ 

०४१ 

० १६ 

३ १४ 

०६१ 

१२५ 

१२५ 

०३१ 


८१ ५३ 


अनुसूची – दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्प . 

पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता भूसंपादन करणे . 
पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून 
शेतक - यांचे जीवनमान उंचवणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती - निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 

अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
दिनांक १३ मार्च , २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


( क ) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


: 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

निरंक . 

निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५१३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं. अका - कावि - २४४-२०२३ – 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
अ.- एक -४ ( १५२५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


१४ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०२१-२२ , गाव टेंभा , तालुका व जिल्हा अमरावती 

अ . क्र . 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

सामाजिक मिळणारे लाभ 


१ 


२ 


३ 

४ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


: — 


: — 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


: — 


५२ / अ 

४२ पै . 

४२ पै . 

४२ पै . 


४३ 

६२ पै . 


६५ 

६ ९ 

७३ 

७६ 


एकूण 


अनुसूची– दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्प . 

पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता भूसंपादन करणे . 
पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून 
शेतक - यांचे जीवनमान उंचवणार आहे . 


( ३ ) 

हे . 
आर 

० ७१ 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : 


० ०५ 

० ०५ 

० १६ 

० ४० 


०२८ 

११३ 

० ५२ 

२३८ 

१२१ 


६८ ९ 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती – निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग - ४ - अ महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
दिनांक १३ मार्च , २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ४-१० , २०२३ / वैशाख १४-२० , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

निरंक . 

: - निरंक . 


अमरावती : 

दिनांक १८ एप्रिल २०२३ . 


: 


: 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


१५ 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


